अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, गट-अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन-२०२४ या वर्षातील 
सर्वसाधारण बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१०२४/प्र.क्र. ५११/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १/१०/२०२४. 
शासन आदेशा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ४(१) ते ४३) आणि महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
(सुधारणा) अध्यादेश, २०२४ मधील तरतुदीनुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, 
गट-अ (5-२३: ६७७००-२०८७००) या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ. बदलीपात्र अधिकाऱ्याचे नाव, बदलीने द्यावयाच्या पदस्थापनेचे 

क्र. सध्याचे पदनाम व कार्यालय पदनाम व कार्यालय 

(१) (2) (3) 

i श्री. यो. अ. चौधरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार. (श्री. कि. बा. जोडी यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर) 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार अनुज्ञेय पदग्रहण 
अवधीतच, बदली झालेल्या अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा 
या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (Dies Non) म्हणून गणला जाईल. 

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ च्या तरतूदी लक्षात घेता, 
उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची 
आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

४. नियोजन विभागाचे या शासन आदेझान्वये उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदली 
प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात येत असल्याने त्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण 
अवघी, प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता देय राहील. तसेच या शासन आदेशान्वये उपरोक्त तक्त्यात नमूद 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१०२४/प्र.क्र. ५१/का.१४२७ 


अधिकाऱ्यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद 
अधिकाऱ्यांनी पदभार सोडल्याचा तसेच स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत कक्ष अधिकारी, नियोजन 
विभाग यांना balaso.gaikwad@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर तसेच संचालक, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुंबई यांना कळवावा. 


प्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेशा 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११७०८३२७५१६ असा आहे. हा शासन 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
P RA KAS H BA BA N RAO DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
25.4.20: 760 .dc01f52214ff1b58c7e3c653fb93bef856f92941b9 
d7, postalCode=400032, st=Maharashti 
serialNumber=77E1EBA3AEC9A06754 1 0DB6FA1A645387767189322F02B94733DE 
G H A DG E F91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 


Date: 2024.10.01 16:54:57 +05'30 


(प्र.ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) विभागीय आयुक्‍त (सवी. 
७ जिल्हाधिकारी (सवी 
) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
) उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 
qo) सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालये (सवी 
११) उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
१२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालये (सवी. 
१३) उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये (सवी 
१४) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालये (सर्व) 
१५) अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी (स्वी 
१८) संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुंबई यांचे मार्फत) 
१९) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


